अभियोग संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (गट-अ) यांना 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने 
दि.७.०१.२०१० रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या 
अनुषंगाने सुधारीत वेतनश्रेणी AGT 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :न्यायप्र-२०१०/१०९३/प्र.क्र.१५/पोल-९० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- १५ जुले, २०११. 


शासन निर्णय 


वाचा : - गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :न्यायप्र-२०१०/१०९३/प्र.क्र.१५/पोल-१०, दि.७-०४-२०११. 


प्रस्तावना :- संदर्भाधीन शासन निर्णयान्बये महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिनांक ०७.०१.२०१० रोजी 
दिलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेबा आयोगाने स्पर्धात्मक परीक्षेव्दारे शिफारस केलेल्या सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्ता (गट-अ) या पदावरील अधिका-यांना दिनांक ०१.०१.१९९६ पासून 
रु.८०००-२७५-१३५०० ही वेतनश्रेणी (परिणामकारक आर्थिक लाभासह) उच्च न्यायालयातील रिट याचिका 
क्रमांक ८४७४/२०१० मधील अंतीम निर्णयाच्या अधीन राहून लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार त्यांना 
देय होणारी संपूर्ण थकबाकी संबंधिताकडून बंधपत्र घेऊन दोन महिन्यात अदा करण्याच्या सूचनाही देण्यात 
आल्या आहेत. थकबाकी अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्‍न शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- वरील बाबींचा सर्वांगीण विचार करुन शासन याद्वारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
स्पर्धात्मक परीक्षेद्रारे शिफारस केलेल्या सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (गट-अ) या पदावरील अभियोक्त्यांना 
दि.१.०१.१९९६ पासून रू.८०००-२७५-१३५०० ही वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे देय होणारी थकबाकी अदा 
करण्यास आणि त्या अनुषंगाने होणा-या रू.३,६४,७८,०००/- (रू.तीन कोटी चौसष्ट लाख अठ्ठ्याहत्तर 
हजार फक्त) इतक्या खर्चास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(१) सदर रक्‍कम संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
आहरण व संवितरण अधिका-यांनी कोषागारातून काढून संबंधितांना तात्काळ अदा करावी. 


(२) वितरीत केलेल्या रकमेचा, विहित पद्धतीचा अवलंब करुन विनियोग झाल्यानंतर, तपशीलवार 
माहिती संबंधितांकडून मिळवून त्याबाबतचा अहबाल दिनांक ३१.०७.२०११ पर्यंत शासनास सादर करावा. 


2. या संदर्भात होणारा खर्च "बी-१, २०१४-न्यायदान, (00) ११४-विधी सल्लागार व 
समुपदेशी (००) (०१) संचालक, सरकारी अभियोग (२०१४ ००२९) ०१-वेतन, आकस्मिकता निधी 
सांकेतांक (८००० ५९०२)" प्रथमतः शासन ज्ञापन, वित्त विभाग क्र. आकनि-२०.११/१४/ अर्थसंकल्प-११, 
दि.१५.०७.२०११ अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या रू.३,६४,७८,०००/- (रू.तीन कोटी चौसष्ट लाख 
अठ्ठ्याहत्तर हजार फक्त) एवढया आकस्मिकता निधी अग्रीमातून भागविण्यात ATT. 


2. यासंबंधीची देयके कोषागारात सादर करताना त्यावर लाल शाईने सदर खर्च आकस्मिकता 
निधीतून करण्यात आला आहे, अशी नोंद घेण्यात याबी ब सदर प्रकरणी पूरक मागणीद्वारे अनुदान प्राप्त 
झाल्यावर तो मागणी क्रमांक "बी-१, २०१४-न्यायदान, (००) ११४-विधी सल्लागार व समुपदेशी 


G:/Cantingency Find Farm Revised 9३ 11/1 


(00) (09) संचालक, सरकारी अभियोग (२०१४ ००२९) ०९-बेतन" या लेखाशीर्षाखाली अंतिमतः 
Gut टाकण्यात यावा 


¥. उपरोक्‍त नमूद केलेल्या अटींनुसार संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी जिल्हानिहाय रक्‍कम वितरीत केल्यानंतर संबंधीतांना आकस्मिकता निधी अग्रीम रकमेतून खर्च 
करण्यासाठी देयके सादर करण्यासंदर्भात पूढील सूचना काटेकोरपणे पाळण्याबाबत कळवावे 


(एक) आकस्मिकता निधीतून खर्च करण्यासाठी आहरण ब संवितरण अधिकाऱ्याकडे रक्‍कम सुपूर्द 
करण्यासंबंधीच्या आदेशात आगाऊ रक्कमेतून खर्च करताना सादर करण्यात येणा-या देयकाबर, 
"आकस्मिकता निधी अग्रीम, शासन ज्ञापन, वित्त बिभाग क्र. आकनि-२०.११/१४/अर्थसंकल्प-११, 
दि.१५.०७.२०११ आकस्मिकता निधी संकेतांक (८००० ५९०२) अन्वये मंजूर" असे लाल शाईने लिहावे, 
अशी सूचना आदेशात अंतर्भूत करावी व ही सूचना लाल शाईने अधोरेखित करावी. 

(दोन) आकस्मिकता निधी अग्रीम रकमेतून खर्च करण्यासाठी वेगळी देयके सादर करावीत. 

(तीन ) देयकाबर जोडलेल्या संगणक चिट्टीबर अर्थसंकल्प शीर्षाचा कोड नंबर लिहीण्यात यावा. 

(चार ) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. सीएनएफ १०८६/१५३/अर्थसंकल्प-३, दि.२८ ऑगस्ट, 
१९८६ च्या परिच्छेद २ (१) मध्ये दर्शविलेल्या आकस्मिकता निधीमधील आगाऊ रकमेबाबत दिलेल्या 
आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

(पाच ) आकस्मिकता निधी अग्रीमातून करावयाच्या खर्चासंबंधी देयके काढताना आकस्मिकता 
निधी संकेतांकाचा वापर करावा. 


द हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौस-४२६/११/व्यय-७, 
दि.१५.०७.२०११ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०११०७१५१७३६४५००१ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


4 Aid 4 र 
(रा.दा.संखे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. गृह विभाग 
प्रत, 
संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा ब अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई, 
(प्रत्येकी पाच जादा प्रतीसह) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), नागपूर, 
(प्रत्येकी पाच जादा प्रतीसह) 
सर्व सहाय्यक संचालक ब सरकारी अभियोक्ता 
सर्व निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी 
अधिदान a लेखा अधिकारी, मुंबई. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-११/व्यय-७/व्यय-८ 
गृह विभाग (बीयुडी-१) 
निवड नस्ती (पोल-१०) 


G/Contingeney Fund Farm Revised 9 3% 11/7 


